अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, जळगांव व त्यांच्या अधिनस्त विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रूपांतरीत 
अस्थायी पदांना  दि.०१/०३/२०२४ ते 
दि.३१/०८/२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- मुवाढ -२०२४/(प्र.क्र.४८/२४)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: ०२/०४/२०२४ 


संदर्भ- १. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. आढावा-१००२/(३३५/२००२)/आ(प्रशि), 
दि.०६/०२/२००३. 
२. शासन निर्णय क्र.मुवाढ - २०२३/प्र.क्र.१०३/२३/लाक्षेवि आस्था, दि.१७/१०/२०२३. 
३. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१/०२/२०२४. 
४. अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव यांचे पत्र जा.क्र. कडा/आ- १/ 
६१७/२०२४, दि.२६/०२/२०२४ तसेच जा.क्र. कडा/आ-१/९०२/२०२४, 
दि.२२/०३/२०२४. 


प्रस्तावना:- 


संदर्भाधीन क्र.१ येथीळ दि.०६/०२/२००३ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक अभियंता व 


प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव या कार्यालयातील व त्यांच्या अधिपत्याखालील 


कार्यालयातील मंजूर असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी 


आस्थापनेवरील पदांची निर्मिती सुधारीत आकृतीबंधानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव या कार्यालयाच्या 


अधिपत्याखालील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७९ पदांना व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 


७५ पदांना संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ -२०२४/(प्र.क्र.४८/२४)/लाक्षेवि (आस्था) 


देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र. 


७ येथील पत्रान्वये त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत असलेल्या विभागीय कार्यालयातील नियत 


अस्थायी आस्थापनेवरीळ ११७९ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ६८ पदांना 


दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ w.3 येथील शासन निर्णयान्वये, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 


आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 


करण्यात आलेल्या परंतू, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात 


असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 


अधिकार देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ क्र. ४ येथील प्रस्तावास अनुसरुन, अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 


प्राधिकरण, जळगांव यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 


आस्थापनेवरील ११७९ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ६८ पदांना दि.०१/०३/२०२४ ते 


दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे 


निर्णय घेण्यात आला आहे. 


झासन निर्णय - 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 


दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव यांचे कार्यालय व 


त्याअंतर्गत विभागीय कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर आस्थापनेवरील नियत 


अस्थायी आस्थापनेवरील ११७९ पदांना व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ६८ पदांना संदर्भ क्र.३ 


येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, 


दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी 


देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ -२०२४/(प्र.क्र.४८/२४)/लाक्षेवि (आस्था) 


दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ 


४ | धुळे पाटबंधारे 
विभाग, धुळे 


५९० 
(विवरणपत्र-४) 


२६ 
(विवरणपत्र-७) 


साठी मुदतवाढ 
नियत अस्थायी रुपांतरीत ता 
अ. आत्या त अस्थायी मुख्य लेखाश्ीर्ष व उपलेखा 
झर कार्यालयाचे नाव अस्थायी गीर्ष 
मुदतवाढ मंजूर | आस्थापनेवरील 
पदांची संख्या । मुदतवाढ मंजूर 
पदांची संख्या 
[=e] २ 3 Ls षु 
i लाभक्षेत्र विकास १७ शि ० 
प्राधिकरण, (विवरणपत्र-१ मागणी क्रमांक-आय->३ 
जळगांव १) २७०५-लाभक्षेत्र विकास, 
८०, सर्वसाधारण 
२ | गिरणा पाटबंधारे २९४ २४ (४३० लाभक्षेत्र विकास 
विभाग, जळगांव (विवरणपत्र-२) । (विवरणपत्र-५) । प्राधिकरण,जळगाव, 
(००) 
३ | जळगांव पाटबंधारे २७८ १८ (00)(02) प्रजासकांची 
विभाग,जळगांव (विवरणपत्र -३) । (विवरणपत्र-६ | आस्थापना (अनिवार्य) 


(२७०५ ३६६७) 


२) मागणी क्रमांक-आय-३ 
२७०१ - मध्यम पाटबंधारे, 
८०, सर्वसाधारण, 
००१,संचाळलन व प्रशासन 
(०४),परिरक्षण आस्थापना 
(०४१०) अधीक्षक अभियंता 
q प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, जळगाव 
(अनिवार्य) 

(२७०१ ९९६९) 


एकूण 


११७९ 


६८ 


पृष्ठ १८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ -२०२४/(प्र.क्र.४८/२४)/लाक्षेवि (आस्था) 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव कार्यालयांतर्गत 
आकृतीबंधानुसार ११७९ पदे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या संस्थेतील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ११७९ मंजूर पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, 
तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत, व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ६८ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि.३१/०८/२०२४ 
यापैकीजे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 

२. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी Raa 

नसतील, तसेच पदे व्यपगत झाळेळी नसतील. 

३. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालू राहतील. 

४. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील 
घट / पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून 
पदांना मूदतवाढ देण्यात येत आहे. 

५. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर 

करण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 

दि.२१/०२/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन करण्यात येत 
आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२४०४०२११३४०४२०२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


igi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
DEPARTMENT, 
2 


.5.4.20=327f48fc9 1004ad3efSa6ebc8926964b30682a841a4ee2d95624F 
a82a93ab47, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


MESHRAM २ सा 
(प्रज्ञा मेश्राम) 
सहपत्र:- परिशिष्ट- “ अ ” व विवरणपत्रे “१ ते ७” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ १८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ -२०२४/(प्र.क्र.४८/२४)/लाक्षेवि (आस्था) 


२. महाळेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 
३. वित्त विभाग, (व्यय-१२)/अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 
४. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव. 


त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा 
केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ 
लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत 
असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता 
होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर 
राहील. 
५. कार्यकारी अभियंता, गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगांव/ कार्यकारी अभियंता, जळगाव 

पाटबंधारे विभाग, जळगांव/ कार्यकारी अभियंता, धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे. 


६. जिल्हा कोषागार कार्यालय, जळगांव, 
७. कार्यासन अधिकारी, आ (प्रशि/अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


८. निवड नस्ती/लाक्षेवि (आस्था) 


पृष्ठ १८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ -२०२४/(प्र.क्र.४८/२४)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र. ४८/२४)/लाक्षेवि(आस्था), दि.०२/०४/२०२४ चे सहपत्र 


परिशिष्ट “अ 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव व प्रधिकरणातर्गत ३ 
विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ 


साठी मुदतवाढ 
a कार्यालयाचे | नियत अस्थायी | रुपांतरीत अस्थायी | मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखा 
नाव आस्थापनेवरील आस्थापनेवरील शीर्ष 
मुदतवाढ मंजूर मुदतवाढ मंजूर 
पदांची संख्या पदांची संख्या 
ea २ ३ aa ५ 
7 लाभक्षेत्र १७ क मागणी क्रमांक-आय-३ 
विकास (विवरणपत्र-१) १) २७०५-लाभक्षेत्र विकास, 
प्राधिकरण, ८०, सर्वसाधारण 
जळगांव (४३० लाभक्षेत्र विकास 
२ | गिरणा २९४ २४ प्राधिकरण, जळगाव, 
पाटबंधारे (विवरणपत्र-२) (विवरणपत्र- 4) | (00) 
विभाग, (००)(०२) प्रश्ासकांची 
जळगांव आस्थापना (अनिवार्य 
३ । जळगांव २७८ १८ (२७०५ ३६६७) 
पाटबंधारे (विवरणपत्र -३) (विवरणपत्र-६) 


विभाग,जळगांव 


मागणी क्रमांक-आय-३ 
२) २७०१- मध्यम पाटबंधारे, 
८०, सर्वसाधारण, 


४ | धुळे पाटबंधारे ५९० २६ 
विभाग, धुळे (विवरणपत्र-४) (विवरणपत्र-७) । ००१, संचालन व प्रशासन 
(०४), परिरक्षण आस्थापना 
(०४(१०) अधीक्षक अभियंता 
व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, जळगाव (अनिवार्य) 
(२७०१ ९९६९) 
एकूण ११७९ ६८ 
PRADNYA SHYAM MESHRAM 
(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


पृष्ठ १८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ -२०२४/(प्र.क्र.४८/२४)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - ०१ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/प्र.क्र.४८/२४/लाक्षेवि (आस्था), दि.०२/०४/२०२४ 
रोजीचे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव या कार्यालयाचे नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत 


मुदतवाढ 
अ.क्र पदाचे नाव अस्थायी पदे 
शिडी अधिक्षक अभियंता व प्रशासक शशि ओं 
२ | सहाय्यक अ.अ./उपविभागीय २ 
अभियंता 
३ | तहसिलदार a शग 
४ | लेखाधिकारी शिकास 
५ | अधिक्षक [__ ae 
६ | प्रथम लिपीक i ae 
७ | सहाय्यक आरेखक Po 
८ | लघुलेखक उच्चश्रेणी शिका 
९ । प्रमुख दप्तर कारकुन a ae 
| 9° | ० | वरिष्ठ लिपीक a ae 
iz १ | कनिष्ठ लिपीक ३ 
१२ | टंकलेखक २ 
१३ | संगणक कार्यक्रम चालक a ae 
१४ | नाईक i a 
एकुण 1 १७ | ७ 
PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ -२०२४/(प्र.क्र.४८/२४)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - ०२ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/प्र.क्र.४८/२४/लाक्षेवि (आस्था), दि.०२/०४/२०२४ रोजीचे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव या कार्यालयांतर्गत 
गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगांव कार्यालयाचे 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 


अ. क्र. पदाचे नाव अस्थायी पदे 
| a सहा.अभि. श्रेणी (१/उप वि.अभि./अधि. २ 
२ | क. S/S. अ./स.अ.श्रेणी (२) Pp 
३ | टंकलेखक ष्‌ 
४ | वाहन चालक ६ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक १९ 
६ | कनिष्ठ दप्तर कारकुन 34 
७ | कालवा निरीक्षक १२० 
८ । मोजणीदार ५२ 
९ | संदेशक ११ 
| 90 o | शिपाई १३ 
| a9 १ | कालवा चौकीदार २७ 
१२ | कालवा टपाली ३ 
एकुण २९४ 
PRADNYA SHYAM . 
MESHRAM i 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


पृष्ठ १८ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२४/(प्र.क्र.४८/२४)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - ०३ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/प्र.क्र.४८/२४/लाक्षेवि (आस्था) , दि. ०२/०४/२०२४ रोजीचे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव या कार्यालयांतर्गत, 
जळगांव पाटबंधारे विभाग, जळगांव कार्यालयाचे 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 


दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र पदाचे नाव अस्थायी पदे 
al कार्यकारी अभियंता ॥_ आ. 11 
२ | सहा.अभि. श्रेणी (१/उप वि.अभि./अधि. ७ 
३ |. अ./शा. अ./स.अ.श्रेणी (2) २३ 
४ | प्रथम लिपीक ॥1_ ae 
५ | विभागीय लेखापाल शिका काया 
६ । आरेखक La 
७ | सहाय्यक आरेखक a a 
८ | भांडारपाल | «. 4 
९ | सहाय्यक भांडारपाल काशा 
pee) ० | वरिष्ठ लिपीक शिका १ 
| aa १ | कनिष्ठ लिपीक १६ 
१२ | टंकलेखक ९ 
१३ | अनुरेखक ६ 
१४ | वाहन चालक ७ 
१५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक १५ 
१६ | वरिष्ठ दप्तर कारकुन a अ. 
१७ | कनिष्ठ दप्तर कारकुन २५ 
१८ । कालवा निरीक्षक ५६ 


पृष्ठ १८ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ -२०२४/(प्र.क्र.४८/२४)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र पदाचे नाव अस्थायी पदे 
१९ । मोजणीदार Q¢ 
२० | संदेशक ७ 
२१ | नाईक Po 
२२ | शिपाई णं 
२३ | चौकीदार ७ 
२४ । कालवा चौकीदार २१ 
२५ | कालवा टपाली ७ 
एकुण २७८ 
PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२४/(प्र.क्र.४८/२४)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - ०४ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/प्र.क्र.४८/२४, लाक्षेवि (आस्था), दि.०२/०४/२०२४ रोजीचे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव या कार्यालयांतर्गत 


धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे कार्यालयाचे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१/०३/२०२४ ते दि. ३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र पदाचे नाव अस्थायी पदे 
हि कार्यकारी अभियंता Te 
२ | सहा.अभि. श्रेणी (१/उप वि.अभि./अधि. ९ 
३ ।क. अ./शा. अ./स.अ.श्रेणी (2) ३८ 
४ | प्रथम लिपीक ae 
५ | विभागीय लेखापाल शिका 
६ । प्रमुख आरेखक i a 
७ | आरेखक श्रेणी-१ शिका आणा 
८ | भांडारपाल a डड 
९ | सहाय्यक भांडारपाल | as 
8) ० | वरिष्ठ लिपीक १३ 
हिज १ | कनिष्ठ लिपीक १९ 
१२ | टंकलेखक १२ 
१३ | अनुरेखक ८ 
१४ | वाहन चालक ९ 
१५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक २८ 
१६ | वरिष्ठ दप्तर कारकुन 2 
१७ | कनिष्ठ दप्तर कारकुन ५५ 
१८ । कालवा निरीक्षक १६० 
१९ | मोजणीदार ८० 
२० | संदेशक २० 


पृष्ठ १८ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ -२०२४/(प्र.क्र.४८/२४)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र पदाचे नाव अस्थायी पदे 

२१ | नाईक 17 क| 

२२ | शिपाई ४१ 

२३ | चौकीदार ९ 

२४ | कालवा चौकीदार ६० 

२५ | कालवा टपाली २० 
एकुण ५९० 

PRADNYA SHYAM 


MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२४/(प्र.क्र.४८/२४)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - ०५ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/प्र.क्र.४८/२४/लाक्षेवि (आस्था), दि.०२/०४/२०२४ रोजीचे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण जळगांव 


कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगांव 


रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 

a २ ३ 8 

Ee | रंगराव धुडकू पाटील चौकिदार ३१/०५/२०२४ 
२ श्रीमती शोभा विलास पाटील कारकुन ३१/०८/२०२४ 
३ | मोहंम्मद युसुफ बागवान चौकिदार ३१/०१/२०२५ 
8 | शांताराम सुकदेव महाजन मजुर ३१/०५/२०२४ 
५ | दिनकर सांडु पाटील चौकिदार ३१/०५/२०२६ 
६ । विरभान आंकार पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
७ | लक्ष्मण उत्तम पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
८ | भाऊसाहेब विठठल पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
९ ।धनंजय भिमराव निकम मजुर ३०/०६/२०२६ 
| qo | नारायण ata पवार मजुर ३१/०५/२०२४ 
११ | १ । तुकाराम पिरा पाटील मजुर ३१/०१/२०२५ 
१२ । राजेंद्र शंकर पाटील मजुर ३०/०६/२०२५ 
१३ । राजेंद्र अर्जुन पाटील मजुर ३१/०५/२०२९ 
१४ | राजेंद्र शामसिग सुर्यवंशी मजुर ३१/०५/२०२८ 
१५ ।सितारामदामुथोरे चौकिदार ३१/०५/२०२७ 
१६ | रमेश शालीग्राम पाटील मजुर ३१/०५/२०२७ 
१७ । अनिल भास्कर शिंपी बिनतारी यंत्रचालक | ३१/०८/२०२७ 
१८ | कैलास धोंडु भाईटे बिनतारी यंत्रचालक | ३१/०३/२०२८ 
१९ | संजय सुखबीर वाल्मीकी जनरेटर ऑपरेटर ३१/१२/२०२४ 
२० | रविंद्र रंगराव पाटील मजुर ३१/०१/२०२९ 
२१ | प्रभाकर दिनकर पाटील मजुर ३१/०१/२०२५ 
२२ । राजेंद्र हरी पाटील मजुर ३०/११/२०२६ 


पृष्ठ १८ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ -२०२४/(प्र.क्र.४८/२४)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
१ | २ ३ PB 
२३ | छोटु देवराम चौधरी चौकिदार ३१/०३/२०२७ 
Q8 श्री.दत्तु भिका पाटील मजुर ३१/०१/२०२६ 
एकूण २४ पदे 
PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ -२०२४/(प्र.क्र.४८/२४)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - ०६ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/प्र.क्र.४८/२४/लाक्षेवि (आस्था), दि.०२/०४/२०२४ रोजीचे 


सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव 


कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता,जळगांव पाटबंधारे विभाग,जळगांव 


रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र. | कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
बिळे ल २ ३ दिशा 
na देविदास सुका पाटील मजूर ३१/०५/२०२४ 
२ | मधुकर परशुराम पाटील मजूर ३१/१२/२०२४ 
३ युनुस खाँ मानखा तडवी मजूर ३०/०६/२०२८ 
४ | रविंद्र जगन्नाथ पाटील मजूर ३१/०३/२०२४ 
५ | उत्तमझिपरुसंसारे मजूर ३१/०५/२०२४ 
६ | राजीव उमराव महाजन मजूर ३१/०५/२०२५ 
७ | भाईदास केशव पाटील मजूर ३१/०५/२०२४ 
८ ।बाळू बंडू न्हावी मजूर ३१/१०/२०२४ 
९ । राजेंद्र गोविंदा पाटील मजुर ३०/११/२०२५ 
ES o | सुरेश राजाराम पाटील मजुर २८/०२/२०२७ 
हिं १ | पांडुरंग दगा पाटील मजुर ३१/०१/२०२५ 
१२ । आधार पुंडलीक पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
१३ | संभाजी रावण पाटील मजुर ३१/०५/२०२७ 
१४ । प्रकाश सुका इंगळे मजुर ३०/०६/२०२६ 
१५ | शालीक किसन सोनवणे मजुर ३१/०५/२०२४ 


पृष्ठ १८ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ -२०२४/(प्र.क्र.४८/२४)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. | कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
| a | २ ३ शशश 
१६ | भुरा मोतिलाल पारधी मजुर ३१/०५/२०२५ 
१७ | गोपाळ चिंतामण पाटील मजूर ३१/०५/२०२६ 
१८ | शिवदास धनराज महाजन मजूर ३१/०५/२०२५ 
एकूण १८ पदे 
PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ -२०२४/(प्र.क्र.४८/२४)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - ०७ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/प्र.क्र.४८/२४/लाक्षेवि (आस्था), दि.०२/०४/२०२४ रोजीचे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव 


कार्यालयाचे नावः- धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे 


रूपातंरीत अस्थाई आस्थापोवरील पदांना दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 


id कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
| a २ ३ शिका आ 
शि विश्वास भास्कर पाटील मुकादम ३१/०५/२०२५ 
२ रमेश रामचंद्र जाधव चौकीदार ३१/०५/२०२४ 
३ दिलीप श्रावण सोनवणे मजुर ३१/०५/२०२५ 
रविंद्र आत्माराम पाटील मजूर ३१/१२/२०२४ 
५ | अल्लाउद्दीन कुतुबुद्दीन मन्यार मजुर ३१/५/२०२४ 
व रज्जक हमीद मन्यार मजूर ३१/०५/२०२६ 
6 संजय दिगंबर ब्राम्हणकर मजुर ३१/०५/२०२७ 
ह एकनाथ रामचंद्र निकम मजुर ३१/०५/२०२८ 
९ शिवाजी पतींग पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
शी ; रामदास हिलाल वाघ मजुर ३१/०५/२०२५ 
११ ; रतन बाजीराव पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
१२ जगन विठ्ठल न्हावी मजुर ३०/०६/२०२५ 
१३ विलास बाबुराव जाधव मजुर ३०/०६/२०२९ 
१४ | दिवानजी फुलजी गावीत मजुर ३१/०५/२०२४ 


पृष्ठ १८ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ -२०२४/(प्र.क्र.४८/२४)/लाक्षेवि (आस्था) 


= कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
| a २ ३ 1 ee 
१५ भरत आबल्या भिल मजुर ३१/०५/२०२७ 
१६ । गिरधर वाल्मीक सुर्यवंशी मजूर ३१/१२/२०२६ 
A बापु दयाराम माळी मजुर ३१/०५/२०२८ 
ay संजय परशराम पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
१९ छोटुलाल बुला पाटील मजुर ३१/०५/२०२५ 
२० । भाईदास फिरंग्या पावरा मजुर ३१/०३/२०२६ 
२१ गुलाब फिरंग्या पावरा मजुर ३१/०५/२०२७ 
२२ | भगवान सखाराम शिरसाठ मजूर ३१/०८/२०२६ 
२३ भिला लाला सुर्यवंशी मजूर ३१/०५/२०२६ 
२४ हरी भिका मोरे चौकीदार ३१/१२/२०२६ 
२५ साहेबराव लोटन शिंदे मजुर ३१/०५/२०२४ 
२६ । भेगवान दयाराम सोनवणे मजूर ३०/०४/२०२७ 
एकूण 
PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी १८ 


